किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत पणन 
हंगाम २०२२-२३ मधील खरेदी करण्यात आलेले 
धान, सीएमआर व भरडधान्य वाहतूकीचे दर निश्चित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :विसउस/धा.तां.वा./हं २२-२३/प्र.क्र.११/२०२३/का.२(ख) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा: 
१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.१९२(१४/२०१८-८७ ॥/०७,दि.०६.०५.२०१९. 
२. राज्यस्तरीय समितीच्या दि.२५.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३. राज्यस्तरीय समितीच्या दि.०७.०६.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४. शा.नि. अ.ना.पुव ग्रा.संविसउस/धा.तां.वा./हं/प्र.क्र.२६/२०२२/का.२(ख) दि.१०.१०.२०२२. 
५. वित्त विभागाच्या मान्य टिप्पणी नुसार दि. 39.04.2023. 


प्रस्तावना :- केंद्र पुरस्कृत किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी भारतीय अन्न महामंडळाच्या 
वतीने राज्य शासनाकडून करण्यात येते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी हमीभाव मिळावा हा या योजनेचा 
प्रमुख उद्देश आहे. पणन हंगाम २०१६-१७ पासून “विकेंद्रीत खरेदी योजना” संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत असून 
सदर योजनेत धान व भरडधान्य खरेदी बिगर आदिवासी क्षेत्रात मार्केटिंग HSM, मुंबई यांचेमार्फत व आदिवासी 
क्षेत्रात आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांचेमार्फत करण्यात येते. सदर अभिकर्ता संस्थांनी खरेदी केलेला 
धान मिलर्सकडून भरडाई करुन तयार झालेला सीएमआर भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्याऐवजी तो 
संबंधित मिलरमार्फत जिल्ह्याच्या शासकीय गोदामात जमा करण्यात येतो. राज्य शासन, केंद्र शासन व भारतीय 
अन्न महामंडळ यांच्यात झालेल्या करारनाम्यानुसार किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेतील सीएमआर व 
भरडधान्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वितरीत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य शासनाची 
आहे. केंद्र शासनाने धान व सीएमआर वाहतूक दर निश्चिती संदर्भात दि.०६.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वाहतूकीच्या एसओआर (Schedule of Rates) वर 
आधारीत जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया अंती प्राप्त वाहतूक दरास राज्यस्तरीय समितीची 
मान्यता घेऊन सदरचे दर मंजूरीस्तव केंद्र शासनास शिफारस करण्याबाबतच्या सूचना आहेत. त्यानुसार हंगाम 
२०२१-२२ करीता राज्यस्तरीय समितीच्या दि.२५.११.२०२१ रोजीच्या बैठकीत मंजूरी प्रदान केलेल्या एसओआर 
च्या आधारावर जिल्हास्तरावर झालेल्या निविदा लक्षात घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी शिफारस केलेले वाहतूक दरास 
राज्यस्तरीय समितीने दि.०७.०६.२०२२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०६.०५.२०१९ च्या पत्रात सदर एसओआर चे दर हे जास्तीत जास्त दोन वर्षे 
कालावधीकरीता लागू राहतील असे नमूद आहे. सबब, हंगाम २०२१-२२ मधील धान, सीएमआर व भरडधान्य 
वाहतूकीचेच दर हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत १८४७५१९९.७५ क्विं धान खरेदीनुसार अंदाजे १२३७८३८३.८३ fea 
सीएमआर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्याच्या हेतून कराव्या लागणाऱ्या वाहतूकीचे दर हे 
निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/धा.तां.वा./हं २२-२३/प्र.क्र.११/२०२३/का.२(ख) 


शासन निर्णय:- 

राज्यस्तरीय समितीच्या दि.०७.०६.२०२२ रोजीच्या बैठकीत देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र.४ 
नुसार हंगाम २०२१-२२ करीता मंजूर वाहतूकीचे दर हे हंगाम २०२२-२३ मधील धान, सीएमआर व भरडधान्य 
वाहतूकीकरीता पुढीलप्रमाणे लागू राहतील. 


वाहतूकीचे | संपूर्ण राज्याकरीता ठाणे व पालघर ठाणे व पालघर जिल्हा वगळता 
टप्पे (किमी) | जिल्हाअंतर्गत (खरेदी | जिल्ह्याकरीता जिल्हाबाह्य इतर सर्व जिल्ह्यांसाठी 
केंद्र तमिलवमिलते वाहतूकीचे दर (इतर जिल्हाबाह्य वाहतूकीचे दर 
जिल्हा गोदाम) जिल्ह्यातील सीएमआर (रु./.क्वि./ कि.मी) 
वाहतूकीचे दर (रु./.कक्‍्वि वाहतूक (रु./.क्वि. / 
/ कि.मी) कि.मी) 

SoR प्रमाणे SoR पेक्षा ४३% अधिक SoR पेक्षा ६४% अधिक 
०-८ 9.22 9.98 2.09 
९ ते २० ०.६८ ०.९७ १.१२ 
२१ ते ४० ०.४७ ०.६७ ०.७८ 
४१ ते ८० ०.३७ ०.५३ ०.६१ 
८० किमी ०.२७ ०.३९ ०.४५ 
च्या पुढे 


जिल्हाबाह्य वाहतूकीचे प्रस्तुत दर हे शासन आदेझ्ानुसार धान व भरडधान्य उत्पादक जिल्ह्यातील 
निश्चित केलेल्या बेस गोदामांपासून ते वाहतूक करणाऱ्या जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत अंतराच्या सीएमआर व भरडधान्य 
वाहतूकीस तसेच, जिल्हाअंतर्गत वाहतूकीचे दर हे मिलरने खरेदी केंद्र ते मिल पर्यंत केलेल्या धान वाहतूकीस व 
मिल ते बेस गोदामापर्यंत केलेल्या सीएमआर वाहतूकीस लागू राहतील. तसेच, केंद्र शासनाच्या इतर 
कल्याणकारी योजनांसाठी शासनाच्या आदेशानुसार सीएमआर व भरडधान्य वाहतूक केली असेल तर त्याला ही 
हे दर लागू असतील. 


सदरचा खर्च हा विभागाच्या मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८- अन्न साठवण व वखार साठवणूक 
यांवरील भांडवली खर्च, ०१-अन्न, १०१- प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण व वितरण व किंमत नियंत्रण (०२)(१३) मुंबई 
शहर किमान आधारभूत किंमत योजनेखालील भरडधान्य/ धान वरीलअनुषंगिक खर्च (अनिवार्य) (४४०८०३९१) 
५०, इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

केंद्र शासनाकडुन प्राप्त होणारी प्रतीपुर्तीची रक्‍कम मागणी क्र. एम-४, मुख्यळेखाशिर्ष ४४०८ अन्न साठवण 
व वखार साठवण यांवरील भांडवली खर्च, ०१-अन्न, ९००, भांडवली लेख्यावरील जमा व वसुली, (०३) प्रापण 
वितरण व किंमत नियंत्रण, (०३) (09) मुंबई शहर किमान आधारभुत योजनेखालील जमा व वसुली (अनिवार्य) 
(४४०८०४०६) ७०,वजा वसुली या लेखाशिर्षाअंतर्गत जमा करण्यात यावी. 


तसेच, राज्य शासनावरील भाराच्या रकमेची प्रतिपूर्ती मुख्यलेखाशीर्ष २४०८ ०५३८ अंतर्गत करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/धा.तां.वा./हं २२-२३/प्र.क्र.११/२०२३/का.२(ख) 


वाहतूक खर्चाच्या प्रदानाची व प्रतिपूर्तीची कार्यवाही करण्यास वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सबब, दोन्ही अभिकर्ता संस्थांनी मिलरकडील धान/तांदुळ वाहतूकीची देयके त्यांचे 
मुख्यालयामार्फत वि.स.व.उ.स कार्यालयास सादर करावी. 

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४८०/व्यय-१० दि ३१.०५.२०२३ 
नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०८१२२२४१४७०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH SHRIDHAR SUPE 


AT | H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 

SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f7773ccec10687b 1 6ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1b2cb5b7 
3b75bab952ca0621, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AE91C22A99ADBAFEB91E1127B17CEF54D9C486 
72DC90AC9562BA7F619961CBBB, cn=SATISH SHRIDHAR SUPE 
Date: 2023.11.08 12:22:39 +05'30' 

(सतीश सुपे) 
शासनाचे सह सचिव 


१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को. ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमूर हाऊस, नरसी नाथा 
स्ट्रीट, मुंबई-४०० 008, 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 

भवन, २ रा माळा, राम गणेड गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सह सचिव, (एम.एस.पी.), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी. 

सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व, 

मुंबई-४०० ०६६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


